फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ च्या 
कलम २५(३) नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात 
नियुक्त विशेष सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता यांना ओळखपत्र देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. डीपीपी-०९१८/प्र.क्र.३४१/पोल-१० 
२रामजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- १९ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन परिपत्रक 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ च्या GSA २५(३) नुसार मा. प्रथमवर्ग 
न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात नियमित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता उपलब्ध नसेल, तेथे 
संबंधित जिल्हादंडाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येते. त्यास अनुसरुन राज्यात विविध जिल्हयात तात्पुरत्या 
स्वरुपात विशोष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नियुक्‍त केळेळे आहेत. सदर विशेष 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना वेळोवेळी मा. न्यायालयात तसेच अन्य शासकीय 
कार्यालयात कामकाजानिमित्त उपस्थित रहावे लागते. त्यांना ओळखपत्र देण्यात आले 
नसल्याने, काही ठिकाणी त्यांना त्यांची ओळख पटवून देणे जिकरीचे होते. विशोष सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता हे शासनाच्या वतीने काम करीत असल्याने त्यांचेकडे तात्पुरत्या 
स्वरुपातील ओळखपत्र असणे कायदा व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्‍यक आहे. यास्तव, विशेष 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना ओळखपत्र देण्यासाठी नमुना विहित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


2. सबब, फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ च्या कलम २५(३) नुसार तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियुक्‍त विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना खालील विहित केलेल्या 
नमुन्याप्रमाणे तात्पुरत्या स्वरुपात ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी 
तथा जिल्हादंडाधिकारी यांनी करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०९१८/प्र.क्र.३४१/पोल-१० 


| जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, ------ 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ च्या कलम २५(३) 
नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त विशेष सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता यांचे ओळखपत्र 


नांव- 

पदनाम- 

आधार क्रमांक- 

ओळखपत्र क्र.- 

नियुक्तीचा कालावधी- 

दि. पासुन दि. पर्यंत 


छायाचित्र 


ओळखपत्र धारकाची ओळखपत्र देणाऱ्या 
स्वाक्षरी अधिकार्‍याचे नांव, 
पदनाम व स्वाक्षरी 


रक्‍तगट - 
विशेष आजार - 
भ्रमणध्वनी/ दूरध्वनी क्रमांक- 
निवासी पत्ता - 


इशारा- 

१. हे ओळखपत्र अहस्तांतरीण आहे. 

२. हे ओळखपत्र सापडल्यास ओळखपत्र देणाऱ्या 
कार्यालयाकडे परत पाठवावे 

३. सदर ओळखपत्राचा दुरुपयोग करण्यात येऊ 
नये, केल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

४. सदर ओळखपत्र  _-------- या 
तारखेनंतर आपोआप संपुष्टात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०९१८/प्र.क्र.३४१/पोल-१० 


तसेच, नमूद करण्यात येते की, तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍त विशेष सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता यांचा नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर सदर ओळखपत्र 
संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास जमा करण्यात यावे. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१११९१५४४०३२१२९ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Kishor Shy lerao 


Kishor Shyamrao ८०५५४ 


6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7c2 
143850ff6e8fdcb4cOd, 


B h | serialINumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881 bc36b968F 
7 ठे e ‘a O fd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishi yamrao Bhale! 


2018.11.19 15:49:54 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) ( शहरे / ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 

९. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

११. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. उपसंचालक, अभियोग संचालनालय (सवी 

१३. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (सवी 

१४. निवडसूची 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


